केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानातील आदिवासी उपयोजनेकरीता 
(TSP) सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ 
करीता Infrastructure & Maintenance 
साठी व सन 2098-94 ते सन २०२२-२३ 
करीता Kind Grant साठी प्रलंबित तसेच 
चाळू आर्थिक वर्षातील Yo टक्के राज्य 
हिऱ्ड्यापोटी २२१०४५५ या लेखाशिर्षाखाली 
रु.१३९०९.७७ लक्ष अनुदान सन २०२२-२३ 
च्या सुधारीत अंदाज तरतुदीतून वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-३५२२/प्र.क्र.५१/२२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला , गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : २८ मार्च, २०२३ 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०४.०४.२०२२, दिनांक ०८.०२.२०२३,दि.१२.०१.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ 

संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/कें.रा.हि./५९३४-४१/२०२२-२३, दिनांक ११.०४.२०२२ 

संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/रा.हि./७९७५०-५७/२०२२-२३, दिनांक २६.०६.२०२२ 

संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/<॥० रा.हि./१००३२-३९/२०२२-२३, दिनांक २१.०४.२०२२. 

संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/<॥० रा.हि./१३०५०४/२०२२-२३, दिनांक १४.११.२०२२. 

संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/<॥० रा.हि./१३८१३९/२०२२-२३, दिनांक २०.०१.२०२३. 

संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ 
एफएमजी/ रा.हि./१४७३९९/२०२२-२३, दिनांक १४.०२.२०२३. 

शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६, 
दिनांक 23.03.2023. 


शा.नि.क्र. पुरमा-३५२२/प्र.क्र.५१/२२/आरोग्य-७ 


प्रस्तावना :- 


ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 


प्रकारच्या गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात 


एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने 


आरोग्य विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे 


नाव दिले. या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय 


नागरी आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश केला 


आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता आदिवासी उपयोजनेसाठी (TSP) सन २०२२-२३ 


च्या सुधारीत अंदाजातील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून मागील प्रलंबित व चाळू आर्थिक 


वर्षातील Infrastructure & Maintenance व Kind Grant मागील प्रलंबित सन २०१४-१५ ते सन 


२०२१-२२ तसेच चालू आर्थिक वर्षातील राज्य हिस्सा राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता आदिवासी 


उपयोजनेतून (TSP) राज्य हिस्सा वितरीत करण्याकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्य 


हिस्सा २२१०४५५ या लेखाशिर्षाखाली रु.३२३५५.८० लक्ष एवढी तरतुद सुधारीत अंदाजानुसार 


अर्थसंकल्पित केलेली आहे. सबब, सदर तरतुदीतून मागील वर्षातील प्रलंबित असलेले ४०% राज्य 


हिळछ्यातील रु.१००००.०० लक्ष इतकी रक्‍कम वितरीत झाली असून आता उर्वरीत रु.२२३५५.८० 


लक्ष इतकी तरतूदीतून रु.१३९०९.७७ लक्ष इतका राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 


पृष्ठ पैकी २ 


शा.नि.क्र. पुरमा-३५२२/प्र.क्र.५१/२२/आरोग्य-७ 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 


सन २०२२-२३ साठी सुधारीत अंदाजानूसार उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 

अ. तपशील लेखाशिर्ष सन 20224 वितरीत 
क्र. २३ पाठी करावयाची 
सुधारीत तरतुद 


अंदाज 


आदिवासी विकास विभाग मागणी क्र.टी-५, २२१० 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ सार्वजनिक 
आरोग्य, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) 
" जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (१६) राष्ट्रीय ग्रामीण | २२१०₹४५५ | ३२३५५.८० | १३९०९.७७ 
आरोग्य अभियान - राज्य आरोग्य संस्थांना सहायक 
अनुदान (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचे 


कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 


कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 


दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 


पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/ 


विनियम, दिनांक 92.09.2023 मधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शा.नि.क्र. पुरमा-३५२२/प्र.क्र.५१/२२/आरोग्य-७ 


५. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या ळेखापरिक्षणामध्ये 
कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. 


६. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा 


होणार आहे. 


७. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर 


कार्यक्रमांच्या संबंधित CARIES एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 


धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बॅक खात्यात जमा 


करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ च्या 


शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शर्तीचे पालन झाल्याचे प्रमाणित 


करण्यात येत आहेत. 


८. सदर अनुदान सशर्त असून यापुर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 


वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१२३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, 


२०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान 


वितरीत करण्यात येईल. 


९. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


१०. सदर शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १०१/का-६, 


दिनांक २३.०३.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २६३/२०२३/व्यय-१४, दिनांक 


१३.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शा.नि.क्र. पुरमा-३५२२/प्र.क्र.4१/२२/आरोग्य-७ 


११, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११८१५५४६११७ 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


qo. 
११. 
१२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY DHONDU 
DAGALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=91c5ac1bc356eb88dac279997c206 
f0bc13ac253742cc3f97488b07c83657b5f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB931 


E6668D24F8AEF7B3F3FA0341F35962CC85B 
518C62, cn=SANJAY DHONDU DAGALE 
Date: 2023.03.28 17:29:38 +05'30' 


(सजंय डगळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

अति. संचालक, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग/ अर्थसंकल्प व व्यय-१४ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

आदिवासी विकास विभाग/ कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

निवडनस्ती ( आरोग्य -७) . 


पृष्ठ पैकी ५ 


असा आहे. हा 


